महाराष्ट्र वीजेच्या विक्रीवरीलळ कर 
अधिनियम, १९६३ व महाराष्ट्र विद्युत शुल्क 
अधिनियम, २०१६ यामध्ये सुधारणा 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. ४१/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,मुंबई -३२ 
दिनांक : २८ जुले, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वीजेच्या विक्रीवरील कर अधिनियम, १९६३ व महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 
२०१६ हे राज्यात सद्यस्थितीत अंमलात आहेत. ऊर्जा क्षेत्रातील बदलत्या नवीन संकल्पना, इज 
ऑफ डुईंग बिझनेस (Ease of doing business) उदयास येत असून, वेळोवेळी अंमळात आलेले 
वीज दर आदेश व न्यायालयाचे आदेश पाहता अधिनियमातील तरतूदी व त्याच्याशी सुसंगत असे 
नियम असणे आवश्‍यक आहे. तसेच इतर राज्यातील san अधिनियमाच्या तरतूदींचा अभ्यास 
करुन सध्याच्या परिस्थितीनुरुप असे ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित अशा अधिनियमात बदल करण्याच्या 
दृष्टीने एक अभ्यास गट तयार करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, २०१६, महाराष्ट्र वीजेच्या विक्रीवरील कर अधिनियम, 
१९६३ यामधील व ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित संकल्पनांचा अंतर्भाव होण्याच्या दृष्टीने अस्तित्वात 
असणाऱ्या अधिनियमात व नियमात बदल व सुधारणा सुचविण्याच्या दृष्टीने त्यातील विविध बाबींचा 
अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यकारी गट (Working Group) 
गठित करण्यात येत आहे :- 


Se . | अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण अध्यक्ष 

२. | संचालक (वाणिज्य), महावितरण, मुंबई सदस्य 

३. | संचालक (वित्त), महावितरण, मुंबई सदस्य 

४. | अतिरिक्‍त महासंचालक, महाऊर्जा, पुणे सदस्य 

५. | महाव्यवस्थापक वा वरिष्ठ प्रतिनिधी, बेस्ट, मुंबई सदस्य 

६. | कार्यकारी संचालक किवा संबंधित निर्देशित वरिष्ठ प्रतिनिधी, टाटा पावर सदस्य 
कंपनी, मुंबई 

७. । कार्यकारी संचालक किवा संबंधित निर्दडात वरिष्ठ प्रतिनिधी, अदानी सदस्य 
इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लि. 

८. | अध्यक्ष, कॅप्टीव पावर प्रोड्युसर असोसिएठान सदस्य 

९. | भारतीय उद्योग महासंघ(0॥) यांचे प्रतिनिधी सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. ४१/ऊर्जा-१ 


90. | भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ (FICCI) यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
११. | मुंबई ग्राहक पंचायतचे प्रतिनिधी सदस्य 
१२. | उपसचिव (ऊर्जा-१ कार्यासन) सदस्य 
१३. | श्री. सतीश बापट, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, महावितरण सदस्य 
१४. | मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई सदस्य सचिव 


२. समितीस saat असतील अडा व्यक्तिना समिती समाविष्ट व निमंत्रित करु ठाकतील. 


३. सदर कार्यकारी गटाने ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम इ. मधील 
कालबाहय बाबी विचारात घेऊन त्यात बदल व सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने त्यामधील विविध 
तरतुदीचा अभ्यास करुन शासनास एक महिन्यात अहवाल सादर करावा. मुख्य विद्युत निरीक्षक, 
मुंबई यांनी या कार्यकारी गटाचे समन्वयन करावे. 


४. समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील :- 


१. विद्युत शुल्क व वीज विक्रीकर व इतर ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित अधिनियम, नियम, 
विनियम, संहिता इ. मध्ये जेथे राज्य शासनाची अधिकारिता आहे अज्ञा तरतुदीबाबत इतर 
राज्यामधील सुसंगत तरतूदींचा अभ्यास करुन राज्यात त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने 
उचित शिफारशी करणे . तसेच उपरोक्‍त अधिनियम, नियम, विनियम, संहिता यामध्ये सुधारणा 
सुचविणे. 

२. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगामार्फत वेळोवेळी जाहिर झालेल्या वीज दर 
आदेशातील नव्या संकल्पनांचा विचार करणे. 

३. न्यायालयीन निकालात, न्यायप्रविष्ठ बाबीत संबंधित तरतुदीमधील मर्यादेमुळे 
झालेल्या निर्णयाचा अभ्यास करुन त्यात बदल, सुधारणा सुचविणे. 

४. tél पॉवर प्लान्ट व मुक्‍त प्रवेशा ग्राहकांबाबत नवनवीन संकल्पना अधिनियमात 
अंतर्भूत होण्याकरिता शिफारशी सुचविणे. 

५. कालबाहय अधिनियम, नियम इ. अथवा त्यातील तरतुदीमध्ये कालानुरुप सुसंगत 
बदलाबाबत शिफारशी करणे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२१०७२८१२२९४३००१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant Pundlik 
Badgeri 


(प्र.पुं.बडगेरी) 
शासनाचे उपसचिव 
प्रति, 

१. मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. ४१/ऊर्जा-१ 


Go 
११ 


१२. 


१२३. 


१४. 


१५. 


१६. 


. अपर मुख्य सचिव (उद्योग), मंत्राळय, मुंबई-३२ 
. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या; प्रकादगड, 


बांद्रा (पू), मुंबई-४०००५१. 


. महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम, बेस्ट भवन, मुंबई-०५ 
. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या., प्रकाशगड, 


बांद्रा (प), मुंबई-४०००५१ 


. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.,प्रकाशगंगा, 


वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (Fd), Hay Yoo ०५१. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्या. यांचे सल्लागार, 


हाँगकाँग बँक इमारत, ४ था मजला, महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 


. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, 


मुंबई-३२. 


.भारतीय उद्योग महासंघ, १०५, काकड चेंबर, १३२ डॉ. अँनी बेझंट मार्ग, वरळी, मुंबई-१८. 
.भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ, कृष्णामाई सहकारी संस्था मर्या, तळमजला प्लॉट 


क्र.३३-ब, पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई-४०००३०. 

मुंबई ग्राहक पंचायत, ग्राहक भवन, संत ज्ञानेश्वर मार्ग, विलेपार्ले (प.), कूपर हॉस्पिटलच्या 
मागे, मुंबई-४०००५६. 

मुख्य विद्युत निरिक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, ३रा मजला, प्रशासकीय इमारत, 
रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पृ), मुंबई-४०००७१ 

व्यवस्थापकीय संचालक, द टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे हाऊस, २४ होमी मोदी 
स्ट्रिट, मुंबई-४०० ००१. 

कार्यकारी संचालक, अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड; देवीदास लेन, एस.व्ही.पी.रोड, 
देवीदास टेलीफोन एक्सचेंज जवळ, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई -४०० १०३. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


